हिंगोली जिल्ह्यातील हिंगोली, सेनगांव 
व औंढानागनाथ तालुक्‍यातील इतर 
जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१०५/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-२० ऑक्टोबर, 2022 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचे पत्र 
जा.क्र./मु.अ. नां/प्रआ./२२६६, दि.२२/०८/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
नांदेड जिल्ह्यातील हिंगोली, सेनगांव, औंढानागनाथ तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोत्नती करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
जिल्हा परिषद, हिंगोली यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, हिंगोली यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, हिंगोली यांचा ठराव विचारात घेऊन हिंगोली जिल्ह्यातील हिंगोली, सेनगांव व औंढानागनाथ 
तालुक्यातील खालील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१०५/नियोजन-२ 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी | नंतरचा क्रमांक 
लांबी (कि.मी. 

॥ . | जिल्हा समिपासून वलाना मन्नास | इतर जिल्हा | (०/०० ते १३/००) | १३.०० | प्रमुख जिल्हा 
पिंप्री हिवरखेडा मोहरखेडा | मार्ग-३० | 93.00 कि.मी. कि.मी. | मार्ग-३१ 
गुगळपिंप्री भगवती ते प्रजिमा-३० 
ला मिळणारा रस्ता (a. 
हिंगोली/सेनगांव) 

२. | रामा-४२४ते इंचा पांगरी थोजवळा | इतर जिल्हा । (०/०० ते १४/५००)| ६७.७५० । प्रमुख जिल्हा 
ब्राम्हणवाडा सवना सुरजखेडा | मार्ग-२६ | १४.५००कि.मी. | कि.मी. | मार्ग-३२ 
कडोळी केंद्रा खु. मन्नास fest] इतर जिल्हा | (०/०० ते ६/२५०) 
बटवाडी ताकतोडा आजेगांव ते | मार्ग-२८ | ६.२५० कि.मी. 
प्रजिमा-२८ पर्यंत रस्ता.(ता. | इतर जिल्हा | (०/०० ते २५/००) 
हिंगोळी/सेनगांव) मार्ग- २९ २५.०० कि.मी 

इतर जिल्हा | (0/00 ते २१/००) 

मार्ग-३१ २२.०० कि.मी. 
रामा-२४८ ची १.५० कि.मी. लांबी 
ओव्हरलॅप 

३. | रामा-२४८ पासून भंडारी बोरखडी | इतर जिल्हा | (०/०० ते १७/००) | २२.०० | WARE जिल्हा 
हिवरखेडा खडकी ते रामा-२२७ ते । मार्ग-२३ ।१७.०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-३३ 
कापडसिंगी बामणी खु. पर्यंत | ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते ५/००) 
रस्ता. (ता. हिंगोली/सेनगांव) ९३ ५.०० कि.मी. 

रामा-२२७ ची ३.०० कि.मी. लांबी 
ओव्हरलॅप 

४. | हिवरखेडा साखरा कहाकर खु. | इतर जिल्हा | (०/०० ते ३३/७५०) | ३९.०० । प्रमुख जिल्हा 
पानकन्हेरगाव वाघजळी | मार्ग-३२ | ३३.७००कि.मी. | कि.मी. | मार्ग-३४ 
ताकतोडा हाताळा ते रामा -२४८ | इतर जिल्हा | (0/00 ते ५/२५०) 
ला मिळणारा  स्स्ता.(ता. | मार्ग-२७ ।५.२५०कि.मी. 
हिंगोली/सेनगांव) रामा-२२७ ची १.५० कि.मी. लांबी 

ओव्हरलॅप 

५. | FSR पाटोदा कवडदरी कवठा | इतर जिल्हा | (0/00 ते ७/२००) | ५३.०० | प्रमुख जिल्हा 
कोळसा सुकळी बु. शिवणी खु. | मार्ग-२८ । ७.२०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-३५ 
पळशी रामा-४२४ देवकरवाडी ।ग्रामीण मार्ग-९ | (०/०० ते १०/५००) 

१०.५०० कि.मी. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१०५/नियोजन-२ 


बाभुळगाव ते गोटेवाडी हाताळा | ग्रामीण मार्ग- | (0/00 ते ५/५००) 
जामठी ते केंद्रा खु. पर्यंत 93 ५.५०० कि.मी. 
रस्ता.(ता. हिंगोळी/सेनगांव) ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते ४/५००) 
३२ ४.५०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते ५/०० 
३७ ५.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- । (०/०० ते ४/२००) 
३९ ४.२०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते 3/00) 


४१ ३.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते 3/00) 
४२ ३.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते ८/००) 
७९ ८.०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते २/१००) 
८१ २.१०० कि.मी. 
प्रजिमा-२९ ची २.०० कि.मी. लांबी 


ओव्हरलॅप 
प्रजिमा-२८ पासुन शेगाव खैरखैडा | इतर जिल्हा | (०/०० ते १२/००) | २७.०० _। प्रमुख जिल्हा 
म्हाळशी RES वलना ते| मार्ग- २५ १२.०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-३६ 
इजिमा-३० पर्यंत रस्ता. (ता. ग्रामीण मार्ग-३ | (0/00 ते 3/400) 
हिंगोली/सेनगांव) ३.५०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-५ | (0/00 ते ७/५००) 
७.५०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते ४/००) 
१५ ४.०० कि.मी. 
राममा-१६१ पासुन आडगांव | इतर जिल्हा | (०/०० ते 2/200) १२.७०० । प्रमुख जिल्हा 
बेलुरा माळहिवरा ते प्रजिमा-२ ला | मार्ग-२ २.२०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-३७ 
मिळणारा रस्ता.(ता. सेनगांव) ग्रामीण मार्ग-९ | (०/०० ते १०/५००) 
१०.५०० कि.मी. 
रामा-४२४ पासुन काडती नर्सी इतर जिल्हा ०/००ते २ 9/300) | २१.३०० प्रमुख जिल्हा 
पहेनी अठ्ठ्रवाडी ते प्रजिमा-२९। मार्ग-६ २१.३०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-३८ 
ला मिळणारा रस्ता. (ता. 
हिंगोली/सेनगांव) 
लिबाळा तांडा तांदुळवाडी । इतर जिल्हा | ०/०० ते १८/००) | २८.०० । प्रमुख जिल्हा 
ब्राऱहणवाडी चिखलळलागर हुडी मार्ग- २१ १८.०० कि.मी कि.मी मार्ग-३९ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१०५/नियोजन-२ 


लिबाळा वडहिवरा ते रामा-४२५। इतर जिल्हा | ०/०० ते १०/००) 
जामआंध मकोडी ते राममा-४६१ | मार्ग-२२ ।१०.०० कि.मी. 
ब Ol मिळणारा रस्ता. (ता. 

हिंगोली/सेनगांव) 

षि ०. | रामा-२४९ पासुन बरडा लिगदरी | इतर जिल्हा | ०/०० ते १०/००) | १०.०० | प्रमुख जिल्हा 
गोंडाळा जामदया रामा-४२५ ला | मार्ग- २० १०.०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-४० 
मिळणारा रस्ता. (ता. 
हिंगोली/सेनगांव) 

| १. | प्ररामा-७ पासुन कोथळज देवळा | इतर जिल्हा | ०/०० ते ६/५००) २४.०० । प्रमुख जिल्हा 
पिप्री कुडकर रामा-२४९ ते डिग्रस | मार्ग-७ ।६.५००कि.मी. कि.मी. | मार्ग-४१ 
कऱ्हाळे ते प्रजिमा-२२ ला ग्रामीण मार्ग-१ | ०/०० ते २/००) 
मिळणारा रस्ता. (ता. २.०० कि.मी. 
हिंगोली/सेनगांव/औंढानागनाथ) ग्रामीण मार्ग- २ | ०/०० ते ८/००) 

८.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | ०/०० ते ७/५००) 
४० ७.५०० कि.मी. 

१२. | प्ररामा-७ पासुन कान्हेरगाव नाका | इतर जिल्हा | 0/00 ते २२/६००) | ३४.६०० | प्रमुख जिल्हा 
कानडखेडा कलबुर्गा वाढोणा | मार्ग-१ २२.६०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-४२ 
वांझोळा देवठाणा लिंबाळा भिंगी ।ग्रामीण मार्ग-५ | ०/०० ते ७/००) 
आडगाव पर्यंत फाळेगाव प्रजिमा- 9. 00 कि.मी. 

१ ला मिळणारा रस्ता. (ता. AAT मार्ग-६ | ०/०० ते 4/00) 
हिंगोली/सेनगांव) ५.०० कि.मी. 

१३. ।सरकळी वरुड काझी वरुड समद | ग्रामीण मार्ग- | o/oo ते १/०० | १३.५५० | प्रमुख जिल्हा 
पुसेगाव खुडज रस्ता. (ता. ५२ १.०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-४३ 
हिंगोली/सेनगांव) ग्रामीण मार्ग- | ०/०० ते ८/००) 

५४ ८.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | ०/०० ते ४/५५०) 
५५ ४.५५० कि.मी. 
एकूण ३६५.९०० 
कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नांदेड जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 


दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३६५.९०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (३३६.७०० -- ३६५.९००) 
म्हणजेच ७०२.६०० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २४६.५५ कि.मी. ने घट 
होवून एकूण लांबी ( ६२७.४५०-२४६.५५० म्हणजेच ३८०.९०० कि.मी. इतकी होईल. तसेच ग्रामीण 
मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबी ११९.३५० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (२०८७.१००-११९.३५०) 
१९६७.७५० इतकी होईल. 

पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१०५/नियोजन-२ 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२१०२१११५७१७८९१८ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GANPAT SANDIPAN KACHARE. 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS: 
G A N P AT S A N D | P A N De postalCode=400032,st=Maharashtra, 

25, f955fefd7 1 ffadSdd7c97769147f1 9aca6383a1 2fed6cff4 

84! 

ps 7 ASSBADCE1C62B2D52FC25354CE085DFF, 
KA C H A R E ser '18C77E43E7B8BA4BCAOE9FOD137FEABO 


FEAI 
, cn=GANPAT SANDIPAN KACHARE 


D 


(ग. सं. कचरे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, नांदेड. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 

प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


a SS. 


me) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


